सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र .३९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९४२ 


[ पृष्ठे- १७ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


ते 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती, 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित ६६ 

ते 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा ७४ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
१०३३ 

अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

अधिसूचना. 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 


१०४८ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १. या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसूली 

आदेश / २०१८ , दि .६ / ४ / २०१८ . 
२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली 
अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ २०१८, दिनांक ३१/१०/२०१८ . 
३. जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँक लि . वसमतनगर 
जि . हिंगोली या बँकेचे दिनांक २७ / ०३ / २०१ ९ व दिनांक १४ / ११ / 

२०१ ९ रोजीचे प्रस्ताव व दि . २४/०१/२०२० चे पत्र . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 
क्र.ना. बँका/ १- सआ/ जयप्रकाश नारायण / का.क १५६/ २०१९ / २ ९ २ . : 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ चे अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँक लि . वसमतनगर 
जि . हिंगोली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दि . ३१/३/२०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचे हुद्दा 


१ . 


श्री . बी . एम . गोरे 


वसूली अधिकारी 


वसूली अधिकारी 


हिंगोली, नांदेड , 

परभणी 


औ . भाग १-३९ 


१०३३ 


१०३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अटी : 


१० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतेही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


११ ) या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


१२ ) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, हिंगोली यांना सादर करावी. 


करावा . 


४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


पुणे, २८ जानेवारी, २०२० 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


२ 


५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकारकाढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १. या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसूली 

आदेश / २०१८, दि .६ / ४ / २०१८ . 
२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली 
अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८/ २७७४ दि . ३१/१०/२०१८ . 
३. अध्यक्ष , मराठवाडा विभाग सहकारी पतसंस्थांचा सहकारी 
संघ मर्या औरंगाबाद यांचे दि . ८/०१/२०२० चे पत्र व त्यासोबतचा 

प्रस्ताव . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व 

नियम १०७ अन्वये 


६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५ / स दि . २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


आदेश 


7) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” किंवा “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 
“ वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 


८ ) वसूली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसुली अधिकारी, जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँक लि . 
वसमतनगर ", असा फलक लावता येईल . 


क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / का.क १५६ /मराठवाडा विभाग/ २०२० / ८०८ : 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . पी.एल. 
खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , मराठवाडा 
विभाग सहकारी पतसंस्थांचा सहकारी संघ मर्या. औरंगाबाद या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसूली करण्याकरीता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री 
करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/०३/२०२२ या 
कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


१०३५ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
याचा अधिकाऱ्याचे हुद्दा 


१ . 


श्री . देविदास सखाराम अधाने 


वसूली अधिकारी 


औरंगाबाद व लातूर 


विशेष वसूली व 
विक्री अधिकारी 


विभाग 


२ . 


श्री . देविदास पिलाप्पा भवानकर 


वसूली अधिकारी 


विशेष वसूली व 
विक्री अधिकारी 


औरंगाबाद व लातूर 

विभाग 


अटी : 


१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


८ ) वसूली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ मराठवाडा विभाग सहकारी पतसंस्थांचा सहकारी संघ मर्या. औरंगाबाद ", 
असा फलक लावता येवू शकेल . 

९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व दि . ६/४/२०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशाप्रमाणे निश्चित केलेल्या 
हुकूमनाम्याच्या / वसूलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of 
process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून 
त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची 


३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


आहे . 


४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


११ ) वसूली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दि . ३१/१०/२०१८ 
परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर 
परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून 
घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत 
याची नोंद घ्यावी . 


५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१२ ) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद 
करावा . 


६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र.क्र . २३१/१५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


१३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ 
मध्ये वसूली अधिकारी निहाय वसूली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे, १२ मार्च, २०२० 


७ ) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” किंवा “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 


डॉ . पी.एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , ( पतसंस्था ) 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


१०३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


आदेश 


अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १. या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसूली 

आदेश / २०१८ , दि .६ / ४ / २०१८ . 
२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली 
अधिकारीनियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८, दिनांक ३१/१०/२०१८ . 
३. अवसायक श्री . पी.के.आण्णा पाटील जनता सहकारी बँक 
लि . नंदुरबार ( अवसायनात ) यांचे दिनांक २२/०१/२०२० चे 

पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


क्र.ना. बँका/ १- सआ / श्री.पी.के.आण्णा पाटील बँक / का.क १५६ / २०२० / 
४ ९ ३ . : - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ चे 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . 
आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्री . पी.के.आण्णा पाटील जनता 
सहकारी बँक लि . नंदुरबार ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ ८ , कलम १०१ व 
कलम १०५ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनूसार खालील अटिस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दि . ३१/३/२०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचे हुद्दा 


१ . 


श्री . यशवंत सेना मोहीते 


वसूली अधिकारी 


वसूली अधिकारी 


मुंबई, पुणे , औरंगाबाद, 

ठाणे, नागपूर, 
रत्नागिरी जिल्हे 


अटी : 


१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ व 
कलम १०५ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 

३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार यांना सादर करावी. 

४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि . ६ / ६ / २०१ ९ 
मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा . 

७ ) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” किंवा “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 


शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

८ ) वसूली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसुली अधिकारी , श्री . पी.के.आण्णा पाटील जनता सहकारी बँक लि . 
नंदुरबार ( अवसायनात ) " , असा फलक लावता येईल. 

९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतेही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

११ ) या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे अवसायक यांनी 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२ ) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


पुणे, ७ फेब्रुवारी, २०२० . 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


१०३७ 


४ 


अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १. या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसूली 

आदेश / २०१८ , दि .६ / ४ / २०१८ . 
२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली 
अधिकारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८, दिनांक ३१/१०/२०१८ . 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि नाशिक जिल्हा महिला सहकारी 
बँक लि . नाशिक जि . नाशिक यांचे दिनांक १६/०५/२०२० चे 

पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

आदेश 


क्र . ना.बँका/ १ - सआ /दि नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक / का.क 
१५६/२०२०/१०७४ . : - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि नाशिक जिल्हा महिला 
सहकारी बँक लि . नाशिक जि . नाशिक या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/३/२०२० पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
याचा अधिकाऱ्याचे हुद्दा 


१ . 


२ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 
श्री . संजय गोविंदराव मुजुमदार 
श्री . निता गिरीश नाईक 
श्री . अशोक बबनराव गाढवे 
श्री . बाळकृष्ण जगन्नाथ अहिरे 
श्रीमती. वंदना कैलास हिरे 


३ . 


वरिष्ठ अधिकारी 
वरिष्ठ अधिकारी 
वरिष्ठ अधिकारी 
वरिष्ठ अधिकारी 
वरिष्ठ अधिकारी 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 
नाशिक जिल्हा 
नाशिक जिल्हा 
नाशिक जिल्हा 
नाशिक जिल्हा 


४ . 


५ . 


अटी : 


वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

८ ) वसूली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसुली अधिकारी, दि नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक लि . नाशिक 
जि . नाशिक " , असा फलक लावता येईल. 


, 


१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक यांना सादर करावी. 


९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
१० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतेही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पगारातून कर्ज 


४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


११ ) या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२ ) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद 


५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि . ६ / ६ / २०१ ९ 
मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा . 

७ ) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” किंवा “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 


करावा . 


पुणे, १ ९ जून , २०२० . 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१०३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १.या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसूली 

आदेश / २०१८ , दि .६ / ४ / २०१८ . 
२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली 
अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात 
अमृतवहिनी सहकारी बँक लि . घुलेवाडी जि . अहमदनगर यांचे 

दिनांक १५/०५/२०२० चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

आदेश 


क्र.ना. बँका/ १- सआ / सहकार महर्षीभाऊसाहेब अवाहिनी बँक / का.क १५६ / 
२०२०/११२० . : - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , 
डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये सहकारमहर्षी भाऊसाहेब अमृतवाहिनी 
सहकारी बँक लि . घुलेवाडी जि . अहमदनगर या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१ / ३ / 
२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे हुद्दा 


१ . 


श्री . पी . एस . घुगे 


वसूली अधिकारी 


वसूली अधिकारी 


अहमदनगर 


२ . 


श्री . व्ही . एस . गुंजाळ 


वरिष्ठ अधिकारी 


वसूली अधिकारी 


पुणे, नाशिक , ठाणे, 

औरंगाबाद 


अटी : 

१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर यांना सादर 
करावी . 

४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील. 

५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ / स दि . २३ / ११ / 
२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि . ०६ / ०६ / २०१ ९ मध्ये 
निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा . 

७ ) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” किंवा “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 


वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

८ ) वसूली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसूली अधिकारी सहकारमहर्षी भाऊसाहेब अमृतवाहिनी सहकारी बँक 
लि . घुलेवाडी जि . अहमदनगर " , असा फलक लावता येईल . 

९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतेही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

११ ) या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२ ) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद 


करावा . 


पुणे, २० जून , २०२० 

डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


१०३ ९ 


६ 


अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १. या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ 

वसूली आदेश / २०१८, दि .६ / ४ / २०१८ . 
२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली 
अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / २०१८, दिनांक ३१/१०/२०१८ . 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि ओझर मर्चन्टस को - ऑप बँक 
लि . ओझर जि . नाशिक यांचे दिनांक २८/०५/२०२० चे पत्रा 

सोबतचा प्रस्ताव . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

आदेश 


क्र.ना. बँका / १ - सआ / ओझर मर्चन्टस बँक / का.क १५६/ २०२० / १३५७ . 
: - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये दि ओझर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . ओझर जि . नाशिक 
या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दि . ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे 

हुद्दा 


१ . 


श्री . विकास बाबुराव मोरे 


वसूली अधिकारी 


नाशिक , ठाणे, धुळे 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


२ . 


श्री . नेश्वर दत्तात्रय व्यवहारे 


वसूली अधिकारी 


औरंगाबाद , जळगांव , 


अहमदनगर 


अटी : 


, 


१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांना सादर करावी. 

४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ / स दि . २३ / ११ / 
२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि . ०६ / ०६ / २०१ ९ मध्ये 
निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा . 

७ ) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” किंवा “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 


वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

८ ) वसूली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसूली अधिकारी दि ओझर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . ओझर जि . 
नाशिक " , असा फलक लावता येईल . 

९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
१० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतेही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

११ ) या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२ ) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद 
करावा . 


पुणे, ० ९ जून , २०२० 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


१०४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १. या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसूली 

आदेश / २०१८ , दि .६ / ४ / २०१८ . 
२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ /वसूली 
अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी अर्बन को - ऑप बँक लि . 
लातूर जि . लातूर यांचे दिनांक ०७/०७/२०२० चे पत्रा सोबतचा 

प्रस्ताव . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

आदेश 


क्र.ना. बँका/ १ -सआ / लक्ष्मी अर्बन को - ऑप बँक / का.क १५६ / २०२० / 
११ ९ ० . : - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ चे 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , सुनिल 
पवार , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये लक्ष्मी अर्बन को - ऑप बँक लि . लातूर जि . लातूर या 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दि . ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचे हुद्दा 


१ . 


श्री . अनिल वसंतराव कदम 


सिनियर ऑफिसर 


२ . 


श्री . संतोष श्रीनिवास बनभेरु 


ज्युनियर ऑफिसर 
ज्युनियर ऑफिसर 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


लातूर , नांदेड , बीड , उस्मानाबाद , परभणी 
लातूर , नांदेड, बीड , उस्मानाबाद , परभणी 
लातूर , नांदेड , बीड , उस्मानाबाद , परभणी 


३ . 


श्री . दिनेश सुभाषराव कांबळे 


अटी : 


१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर यांना सादर करावी . 

४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ / स दि . २३ / ११ / 
२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि . ०६ / ०६ / २०१ ९ मध्ये 
निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा . 

७ ) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” किंवा “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 


वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

८ ) वसूली अधिकान्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसूली अधिकारी लक्ष्मी अर्बन को - ऑप बँक लि . लातूर जि . लातूर ", 
असा फलक लावता येईल . 

९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतेही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

११ ) या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२ ) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . 
पुणे, १३ जुलै, २०२० 

सुनिल पवार , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


१०४१ 


८ 


संस्थेचे कार्य क्षेत्र : - मा - ९ / वि -२६ / पे.मु.डा.का./ जायकवाडी 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


प्रकल्प 


अधिसुचना -३ 


संस्थेचे एकुण क्षेत्र : - २५ ९ .३३ हे . ( लागवडी लायक) 


संस्थेचे एकुण क्षेत्र : - २५६.५५ हे . (भिजुशकणारे) व उपसा 
११.०७ हे . गावनिहाय, गट निहाय, विमोचक निहाय क्षेत्र , 
मौजे आंतरवाली (टेंभी ). 


विमोचकवार लाभधारक यादी 


ज्याअर्थी जलक्षमता निकषावर आधारित व प्रशासकीय 
सोयीच्या अनुषंगाने एमएमआयएसएफ अॅक्ट २००५ , कलम ५ , 
६ व ७ नियम क्र . ३ नुसार पाणी वापर संस्थांचे कार्यक्षेत्र 
निश्चित करण्याचे असल्यामुळे मी श्री.आर.पी. काळे, कार्यकारी 
अभियंता जायकवाडी पाटबंधारे विभाग नाथनगर ( उ ) पैठण, 
या अधिसुचनेव्दारे खालील पाणी वापर संस्थांचे कार्यक्षेत्र निश्चित 
करीत आहे आणि मी असे निर्देश देतो कि , अशा संस्थाचे 
अद्यावत व प्रमाणित नकाशे, शेतमालकांच्या / भोगवट दरांच्या 
याद्या ग्रामपंचायत तहसिल, सिंचन शाखा, उपविभाग व विभागिय 
कार्यालयाच्या व इतर प्रमुख सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर 
लावण्यात याव्यात . 


श्री दत्त पाणी वापर संस्था , आंतरवाली (टेंभी) 
विमोचक क्र.ओ.एल .१ / मा -९ / वि -२६ / पै.मु.डा.का. 


अक्र . लाभारकाचे नाव 


गट 


ला.ला. | भिजणारे 
क्षेत्र क्षेत्र 


१ . 


आसाराम सीराम बाठे 


३२६ 


०.७५ 


०.७५ 


२ . 


मधुकर आसाराम बाठे 


३.२६ 


०७५ 


०.७५ 


३ . 


विजय शिवाजी बाठे 


३२६ 


०.४ 


०.४ 


४ . 


लक्ष्मण रामभाऊ बोंढारे 


३२६ 


०.४ 


०.४ 


५ . 


दिलीप रामनाथ आस्कंद 


३२७ 


१.८५ 


१.८३ 


६ . 


लिंबाजी गुलाबराव चोबे 


३.२७ | ०.३ 


०.०३ 


मी श्री आर.पी. काळे कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी 
पाटबंधारे विभाग, नाथनगर ( उ) पैठण या अधिसुचनेव्दारे असेही 
घोषीत करु इच्छितो की , सामुच्चीत प्राधिकरण अशा संस्थांच्या 
कार्यक्षेत्रातील शेतमालकांना / भोगवटा धारकांना उक्त कायद्याच्या 
कलम -७ अन्वये व्यक्तिगत स्वतंत्ररित्या पाणी पुरवठा करण्यात 
येणार नाही आणि महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन कायदा २००५ या खाली येणाऱ्या भूधारकांना / 
शेतमालकांना / भोगवटादारांना पाणी वापर संस्थे मार्फतच 
पाणी घेणे बंधनकारक राहील . 


७ . 


चित्रकला सखाराम भिसे 


३२७ 


०.४ 


०.४ 


८ . 


मधुकर मारोती आस्कंद 


३२७ 


०.२ 


०.२ 


९ . 


मधुकर मातराती आस्कंद 


३२४ 


१.२७ 


१.२५ 


१० . 


बळीराम मारोती आस्कंद 


३३४ 


१.२७ 


१.२५ 


११ . 


निवृत्ती नामदेव आस्कंद 


३३३ 


१.७३ 


१.७ 


१२ . 


सुभास निवृत्ती आस्कंद 


३३३ 


०.४ 


०.४ 


या अधिसुचनेमुळे । अधिसुचनेच्या काही भागामुळे 
बाधित होणाऱ्या कुणालाही अधिसुचना शासकीय राजपत्रात 
प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासुन ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक 
अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास व प्राधिकरण यांचेकडे 
अपील करता येईल . 


१३ . 


नंदराज निवृत्ती आस्कंद 


३३३ 


०.४ 


०.४ 


१४ . 


मुकुंद लक्ष्मण कोल्हे 


३२३ 


२.४७ 


२.४५ 


१५ . 


नवनाथ रामनाथ आस्कंद 


३२८ 


२.१ 


२ . 


एकुण १४.६ ९ 


१४.४८ 


ओ.एल -२ / मा - ९ / वि -२६ 


१ . 


कल्याण दगडू आस्कंद 


३१ ९ 


०.८ 


०.८ 


अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : जायकवाडी धरण , पैठण, मुख्य डावा कालवा 
पाणी वापर संस्थेचे नाव : श्री दत्त पाणी वापर संस्था आंतरवाली 
(टभी) ता . घनसावगी जि . जालना उप वितरिका क्र.९ , वितरिका 
क्र . २६ / पै.मु.डा.का. / जायकवाडी प्रकल्प पैठण . 


२ . 


राधेश्याम दगडू आस्कंद 


३१ ९ 


०.८ 


०.८ 


३ . 


आर्चना गजानन आस्कंद 


३१ ९ 


१.२ 


१.२ 


१०४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन, २-८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


विमोचक लाभाधारक यादी 


विमोचक लाभाधारक यादी 


श्री.दत्त पाणीवापर संस्था आंतरवाली ( टेंभी ) 


श्री.दत्त पाणीवापर संस्था आंतरवाली ( टेंभी) 


अक्र . 


लाभारकाचे नाव 


गट 


अ.क्र . 


लाभारकाचे नाव 


गट 


ला.ला. भिजणारे 
क्षेत्र क्षेत्र 


ला.ला. | भिजणारे 
क्षेत्र क्षेत्र 


क्र . 


क्र . 


४ . 


अजय गोरख आस्कंद 


३११ 


१.३१ 


१.३ 


राधेशाम दगडु आस्कंद 


३१४ 


५ . 


गोरख दशरथ आस्कंद 


३११ 


१.६१ 


१.६ 


कल्याण दगडु आस्कंद 


३१४ 


६ . 


खाजा मोहिनोद्दीन हबीब 


३११ 


१.८१ 


१.८ 


गणेश नारायण आस्कंद 


३१४ 


अलीउद्दीन हबीब 


३११ 


४ . 


उमेश नारायण आस्कंद 


२८६ 


१.३७ 


१.३५ 


जावेद हबिबुद्दीन 


३११ 


५ . 


संतोष रामकिसन मुंजाळ 


२८५ 


२.५२ 


२.५ 


सलाउद्दीन हबीब 


३११ 


६ . 


उमेश नारायण आस्कंद 


२८७ 


०.७ 


०.७ 


७ . 


शोभाबाई गोरख आस्कंद 


३११ 


१.३१ 


१.३ 


७ . 


शेख बाबू शेख बुढन कुरैशी 


२८७ 


०.५ 


०.५ 


८ . 


विनय गोरख आस्कंद 


३११ 


१ 


१ 


८ . 


रामभाऊ दामोधर धावडे 


२८७ 


१.०४ 


१.०४ 


९ . 


अर्जून गुणाजी गोळेकर 


३२१ 


०.५६ 


०.५६ 


९ . 


रामभाऊ राजाभाऊ खेडेकर 


२८७ 


०.६ ९ 


०.६ ९ 


१० . 


अजय गोरख आस्कंद 


३२१ 


०.५६ 


०.५६ 


१० . 


शकील गनी कुरेशी 


२८७ 


०.८ 


०.८ 


गोरख दशरथ आस्कंद 


३२१ 


एकुण १२.८ 


१२.६९ 


खाजा मोहिनोद्दीन हबीब 


३२१ 


अलीउद्दीन हबीब 


३२१ 


ओ.एल.- ४ / मा - ९ / वि -२६ 
आप्पा खंडु मोताळे 

२८१ 


१ . 


१.७४ 


१.७४ 


जावेद हबिबुद्दीन 


३२१ 


२ . 


अन्जनराव नारायणराव डवले 


२८४ 


०.७६ 


०.७५ 


११. | सलाउदीन हबीब 


३२१ 


०.४ 


०.४ 


३ . 


| भीमराव लक्ष्मण भिलारे 


२८४ 


१.६ 


१.६ 


१२ . 


शोभाबाई गोरख आस्कंद 


३२१ 


०.६ 


०.६ 


४ . 


द्रोपदाबाई भीमराव भिलारे 


२८४ 


१.६ 


१.६ 


१३ . 


मुकुंद रुस्तुम उगले 


३२१ 


०.४ 


०.४ 


५ . 


उमेश नारायण आस्कंद 


२८७ 


०.३५ 


०.३५ 


रामा कारभारी आस्कंद 


३२१ 


१.८५ 


१.८३ 


६ . 


शेख बाबु 


२८७ 


०.३ 


०.३ 


पार्वती सखाराम कुटे 


३२१ 


शेख 

बुढन कुरेशी 
| रामभाऊ दामोदर धावडे 


७ . 


२८७ 


०.६ 


०.६ 


सुनिता राजेंद्र साळुके 


३२१ 


८ . 


| रामभाऊ राजेभाऊ खेडेकर 


२८७ 


०.३६ 


०.३६ 


वैशाली शिवाजी गवते 


३२१ 


९ . 


शकील गनी कुरैशी 


२८७ 


०.४ 


०.४० 


नंदकुमार रामा आस्कंद 


३२१ 


१.४ 


१.४ 


शीला सीताराम चौधरी 


७.७ 


एकुण | ७.७१ 


३२१ 


ओ.एल. - ५ / मा - ९ / वि -२६ 


कमलबाई रामा आस्कंद 


३२१ 


०.४५ 


०.४५ 


१ . 


मच्छिंद्र रामा आस्कंद 


३४३ 


१.०१ 


१.० 


एकुण | १६.०६ 


१६.०० 


२ . 


| लक्ष्मण रामा आस्कंद 


३४३ 


१.०२ 


१.० 


ओ.एल-३ / मा - ९ / वि -२६ 


३ . 


गोरख लक्ष्मण आस्कंद 


३४३ 


१.२ 


१.२ 


१ . 


गौळनबाई नारायण आस्कंद 


३१४ 


२.६३ 


२.६ 


४ . 


पाराजी लक्ष्मण आस्कंद 


३४३ 


१.२ 


१.२ 


२ . 


गणेश नारायण आस्कंद 


३१४ 


१.७ ९ 


१.७५ 


५ . 


विजय मच्छिंद्र आस्कंद 


३४३ 


१.२० 


१.२ 


३ . 


दगडु दशरथ आस्कंद 


३१४ 


०.८ 


०.८ 


६ . 


अजिंक्य मच्छिंद्र आस्कंद 


३४३ 


१.२ 


१.२ 


मीरा गणपत जंगले 


३१४ 


एकुण | ६.८३ 


६.८० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन, २-८ , 


शके १ ९ ४२ 


१०४३ 


विमोचक लाभाधारक यादी 


विमोचक लाभाधारक यादी 


श्री.दत्त पाणीवापर संस्था आंतरवाली ( टेंभी) 


श्री.दत्त पाणीवापर संस्था आंतरवाली ( टेंभी) 

ओ.एल.- ६ / मा -९/ वि -२६ 


ओ.आर-४/ मा -९ / वि .२६ . 


अ.क्र . 


लाभारकाचे नाव 


गट 


अ.क्र 


लाभारकाचे नाव 


गट 


ला.ला. | भिजणारे 
क्षेत्र 

क्षेत्र 


ला.ला. | भिजणारे 
क्षेत्र क्षेत्र 


क्र . 


क्र . 


१ . 


धनंजय लक्ष्मण कोल्हा 


३४५ 


२.० ९ 


२.५ 


१ . 


शेख इक्बाल शेख चाँदसाहेब 


२८० 


०.९ ८ 


०.९ ५ 


२ . 


मुकुंद लक्ष्मण कोल्हे 


३४५ 


२.० 


२.० 


२ . 


शेख आरेफ शेख चाँदसाहेब 


२८० 


४.४५ 


४.४० 


३ . 


महेश राजेश्वर कोल्हे 


३४५ 


२.० 


२.० 


३ . 


शेख नूर मोहमंद चाँदसाहेब 


२८० 


१.४५ 


१.४२ 


एकुण ६.० ९ 


६.५ 


एकुण ६.६८ 


६.७७ 


ओ.आर -१ / मा - ९ / वि -२६ . 


टेल / मा - ९ / वि -२६ 


१ . 


सुधाकर कारभारी आस्कंद 


३२२ 


०.६७ 


०.६७ 


१ . 


धनंजय लक्ष्मणराव कोल्हे 


३४५ 


२.५७ 


२.५ 


२ . 


चंद्रकलाबाई सु . आस्कंद 


३२२ 


१.६२ 


१.६ 


२ . 


मुकुंद लक्ष्मण कोल्हे 


३४५ 


२.० 


२.० 


३ . 


शिवाजी प्रल्हाद आस्कंद 


३२२ 


१.२ 


१.२ 


३ . 


महेश राजेश्वर कोल्हे 


३४५ 


२.० 


२.० 


४ . 


गजानन दगडू आस्कंद 


३२० 


१.२१ 


१.२ 


४ . 


३६१ 


०.३५ 


०.३५ 


गणेश रुस्तुम उगले 
मुकुंद रुस्तुम उगले 


५ . 


अर्चनाबाई गजानन आस्कंद 


३१ ९ 


१.२० 


१.२० 


५ . 


३६१ 


०.३५ 


०.३५ 


६ . 


अजय गोरख आस्कंद 


३११ 


१.३१ 


१.३० 


६ . 


दशरथ आण्णा शिंदे 


३६१ 


०.१२ 


०.१० 


७ . 


शोभाबाई गोरख आस्कंद 


३११ 


१.३१ 


१.३ 


७ . 


गयाबाई दिलीप धावडे 


३६१ 


१.२७ 


१.२५ 


८ . 


विनय गारेख आस्कंद 


३११ 


१.०५ 


१.०० 


८ . 


रविंद्र रामकिसन मुंजाळ 


३६१ 


०.९ २ 


०.९ 


एकुण | ९ .५२ 


९ .४७ 


१० . 


आश्रुबा शामराव मोरे 


३६० 


०.७१ 


०.७ 


ओ.आर-२ / मा - ९ / वि -२६ 


११ . 


बबन गेनू धावडे 


३६० 


०.८० 


०.८० 


१ . 


रामभाऊ दामोधर धावडे 


२८७ 


०.४४ 


०.४४ 


११ . 


भगवान शामराव मोरे 


३६० 


१.३ 


१.३ 


२ . 


दिनेश नारायण आस्कंद 


३१२ 


२.६ 


२.५ 


१२ . 


शेख गनी शेख बाबामियाँ 


३६० 


०.४ 


०.४ 


३ . 


नारायण दशरथ आस्कंद 


३१३ 


२.४४ 


२.४२ 


१३ . 


शिवाजी आश्रुबा 


मोरे 


३६० 


०.८१ 


०.८ 


एकुण | ५.४८ 


५.३६ 


१४ . 


३६० 


०.४ 


०.४ 


१५ . 


शे.बाझ मुबारख कुरेशी 
सखाराम आश्रुबा मोरे 
कोमल तुकाराम 

मोरे 


३६० 


०.८ 


०.८ 


ओ.आर. - ३ /मा- ९ /वि-२६ 
शेख नूर मोहम्मद शेख 

२.० 

०.४५ 


१ . 


०.४५ 


१६ . 


३६० 


०.२७ 


०.२७ 


चाँद साहेब 


१७ . 


कल्याणी तुकाराम मोरे 


३६० 


०.२७ 


०.२७ 


२ . 


आप्पा खंडू मोताळे 


२८० 


२ . 


२ . 


१८ . 


मालन तुकाराम मोरे 


३६० 


०.२६ 


०.२६ 


३ . 


भीमराव लक्ष्मण भिलारे 


२८४ 


१.६ 


१.६ 


१ ९ . 


३६० 


०.२ 


०.२ 


४ . 


शेख बाबु 


शेख 

बुढन 


२८७ 


०.५ 


०.५ 


२० . 


३६० 


०.४ 


०.४ 


शे.बाझ मुबारख कुरेशी 
अरबाज मुबारख कुरेशी 
श्रीराम तुकाराम 

बोंढारे 
सोनाजी भगवान घुमरे 


५ . 


शकील गनी कुरेशी 


२८७ 


०.४ 


०.४ 


२१ . 


३५७ 


०.८ 


०.८ 


६ . 


रामभाऊ दामोधर धावडे 


२८७ 


०.६ 


०.६ 


२२ . 


३५७ 


०.८५ 


०.८५ 


एकुण | ५.५५ 


५.५५ 


२३ . 


मारोती नामदेव आस्कंद 


१६१ 


०.७८ 


०.७८ 


एकुण | १८.६३ 


१८.५ 


१०४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन, २-८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


विमोचकवार लाभधारक यादी 


विमोचकवार लाभधारक यादी 


श्री . दत्त पाणीवापर संस्था आंतरवाली (टेंभी) 


श्री . दत्त पाणीवापर संस्था आंतरवाली ( टेंभी) 

ओ.एल-१ / एस.एम -१ / मा - ९ / वि -२६ 
अ.क्र लाभारकाचे नाव 

गट ला.ला. भिजणारे 

क्षेत्र 


अ.क्र 


लाभारकाचे नाव 


गट 


ला.ला. | भिजणारे 
क्षेत्र क्षेत्र 


क्र . 


क्र . 


१ . 


३१० 


०.३६ 


०.३६ 


गणेश बाबुराव जाधव 


२ ९ ० 


०.४ 


०.४ 


रामनाथ आश्रुबा 

जगदाळे 
सोमनाथ रामनाथ जगदाळे 


२ . 


३१० 


१.०२ 


१.० 


९ . 


परसराम जनार्धन पिंपळे 


३०२ 


०.८३ 


०.८३ 


३ . 


सुधाकर नारायण चोभे 


३१० 


०.४ 


०.४ 


१० . 


परसराम जनार्धन पिपंळे 


२११ 


०.५ 


०.५ 


४ . 


किशोर सुधाकर चोभे 


३१० 


०.२ 


०.२ 


११ . 


मंदाबाई लक्ष्मण जाधव 


२ ९ ० 


०.४ 


०.४ 


शांताबाई लक्ष्मण कोल्हे 


३० ९ 


४.२१ 


४.१० 


१२ . 


संताबाई बापूराव पवार 


२ ९ ० 


०.४७ 


०.४७ 


६ . 


दामोधर बापूराव धावडे 


३०७ 


१.२३ 


१.२३ 


१३ . 


आसाराम रामभाऊ जाधव 


२ ९९ 


१.०१ 


१.०० 


७ . 


अर्जुन विठोबा धावडे 


३०८ 


०.७१ 


०.७१ 


१४ . 


अण्णासाहेब भाऊराव लाड 


२ ९९ 


०.३१ 


०.३० 


८ . 


दिलीप विठोबा धावडे 


३०७ 


०.७८ 


०.७८ 


१५ . 


प्रकाश जगन्नाथ कदम 


२ ९९ 


०.२५ 


०.२५ 


९ . 


रोहिणी मुकुंदराव कोल्हे 


३० ९ 


४.२१ 


४.२ 


१६ . 


अमोल जगन्नाथ कदम 


२०० 


१.०६ 


१.०६ 


१० . 


भगीरथ दामोधर धावडे 


३०७ 


१.२२ 


१.२२ 


१७ . 


मारोती रामभाऊ भिल्लारे 


२ ९ ७ 


१.६२ 


१.६ 


११ . 


जयश्री भगीरथ धावडे 


३०७ 


१.२२ 


१.२२ 


१८ . 


मालनबाई पांडू फुलारे 


२ ९ ८ 


०.४० 


०.४० 


१२ . 


दामोधर बापुराव धावडे 


३०७ 


१.२३ 


१.२३ 


१ ९ . 


२ ९ ८ 


०.४ 


०.४ 


एकुण | १६.७ ९ 


१६.६५ 


२० . 


फुलाबाई शंकर शिंदे 
फुलाबाई शंकर शिंदे 
फुलाबाई शंकर शिंदे 


२ ९ ४ 


०.४ 


०.४ 


२१ . 


२ ९ ५ 


०.४ 


०.४ 


ओ.एल-२ / एस.एम.- १ / मा - ९ / वि -२६ 
अर्जून विठोबा धावडे 

३०८ ०.७१ 


१ . 


०.७ 


२२ . 


गीताबाई रामभाऊ जाधव 


२ ९ ८ 


१.४२ 


१.४ 


२ . 


दिलीप विठोबा धावडे 


३०८ 


०७८ 


०.७५ 


२३ . 


आसाराम रामभाऊ जाधव 


२ ९ ७ 


०.४६ 


०.४६ 


३ . 


३०८ 


०.८० 


०.८० 


२४ . 


महादेव रामभाऊ भिलारे 


२ ९ ७ 


१.६२ 


१.६ 


गणेश अर्जून धावडे 
हानुमान अर्जून धावडे 


४ . 


३०८ 


०.८ 


०.८ 


२५ . 


सुनिता महादेव खिल्लारे 


२ ९ ७ 


१.० 


१.० 


बळीराम दिलीप धावडे 


३०८ 


०.७६ 


०.७५ 


२६ . 


२ ९ ६ 


१.० 


१.० 


ओमप्रकाश अंकुश भिलारे 
गणेश अंकुश भिलारे 


६ . 


कृष्णा दिलीप धावडे 


३०८ 


०.७६ 


०.७५ 


२७ . 


२ ९ ६ 


१.० 


१.० 


एकुण | ४.६१ 


४.५५ 


२८ . 


सत्यभामा अंकुश भिलारे 


२ ९ ६ 


१.० 


१.० 


२ ९ . 


अण्णा चीमा शिंदे 


२ ९ ४ 


०.४१ 


०.४१ 


ओ.आर-१ / एस.एम.- १ / मा - ९ / वि -२६ 
रमेश गेनू धावडे 

३०२ १.१४ 


१ . 


१.१ 


३० . 


कांता अण्णा शिंदे 


२ ९ ४ 


०.४१ 


०.४१ 


२ . 


३०२ 


१.१३ 


१.१ 


३१ . 


मोराती रामभाऊ भिलारे 


२ ९ ५ 


०.८७ 


०.८७ 


३ . 


३०२ 


१.१४ 


११ 


३२ . 


लक्ष्मण सखाहरी जाधव 


२ ९ ५ 


०.५ 


०.५ 


४ . 


लक्ष्मण गेनू धावडे 
रामेश्वर गेनू धावडे 
फुलाबाई रावसाहेब शिंदे 
अंकुश श्रीराम मुजमुले 
लक्ष्मण दत्तू शिंदे 


३०२ 


०.२ 


०.२ 


३३ . 


२ ९ ४ 


०.२१ 


०.२१ 


सुमन देसू पवार 
देसू शिवा शिंदे 


५ . 


३०२ 


०.८५ 


०.८५ 


३४ . 


२ ९ ४ 


०.४ 


०.४ 


६ . 


३०२ 


०.५२ 


०.५२ 


३५ . 


२ ९ ४ 


०.८१ 


०.८१ 


माणिक पांडू शिंदे 
मारोती तुकाराम शिंदे 


७ . 


गणेश बाबुराव जाधव 


२ ९ २ 


०.७२ 


०.७२ 


३६ . 


२ ९ ४ 


१.२१ 


१.२१ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


१०४५ 


विमोचकवार लाभधारक यादी 


विमोचकवार लाभधारक यादी 


श्री . दत्त पाणीवापर संस्था आंतरवाली ( टेंभी) 


श्री . दत्त पाणीवापर संस्था आंतरवाली (टेंभी) 


अ.क्र . 


लाभारकाचे नाव 


गट 


अ.क्र . लाभारकाचे नाव 


गट 


ला.ला. भिजणारे 
क्षेत्र क्षेत्र 


ला.ला. | भिजणारे 
क्षेत्र क्षेत्र 


क्र . 


क्र . 


| ३७ . | विठ्ठल धोंडीराम अस्कंद 


२ ९ ४ 


१.७७ 


१.७५ 


११ . 


मुकुंद लक्ष्मण कोल्हे 


३३५ 


५.२ ९ 


५.२ 


३८. | शिवा पांडु शिंदे 


२ ९ ४ 


०.८ 


०.८ 


१२ . 


द्वारका रामचंद्र जाधव 


३३६ 


१.२ 


१.२ 


३ ९ . 


शामाबाई अण्णा शिंदे 


२ ९ ४ 


०.४ 


०.४ 


१३ . 


सहदेव रामचंद्र दोडके 


३३६ 


१.०० 


१.०० 


४० . 


सीताबाई आत्माराम 


२ ९ ० 


१.३ ९ 


१.३५ 


१४ . 


रामचंद्र गोविंद जाधव 


३३७ 


१.६४ 


१.६२ 


एकुण ३०.८३ 


३०.५८ 


१५ . 


अशोक गोविंदराव जाधव 


३३७ 


०.५५ 


०.५५ 


टेल /एस.एम-१/मा-९/वि-२६ 


१६ . 


३३७ 


०.४ 


०.४ 


१ . 


शंकर आण्णा शिंदे 


२ ९ ४ 


१.२१ 


१.२ 


१७ . 


१ . 


१ . 


२ . 


आशाबाई राजेईक्रम उढाण 


२ ९ ४ 


०.१ 


०.१ 


१८ . 


सुशीला राजेंद्र आकुलकर 
निवृत्ती बाळासाहेब जाधव ३३७ 
सुरेश बाळासाहेब जाधव ३३७ 
यमुनाबाई बाळासाहेब जाधव ३३७ 
रामचंद्र शेसेराव बोंढरे 

३३८ 


१ . 


३ . 


शिवाजी शंकर शिंदे 


२ ९ ४ 


०.६ 


०.६ 


१ ९ . 


०.६७ 


०.६७ 


४ . 


शिवाजी शंकर शिंदे 


२ ९ ४ 


०.६ 


०.६ 


२० . 


०.४ 


०.४ 


५ . 


संजय शंकर शिंदे 


२ ९ ४ 


०.६१ 


०.६१ 


२१ . 


संदीप बळीराम बोंढारे 


३३८ 


०.४ 


०.४ 


६ . 


मोकिंदा मारोती शिंदे 


२ ९ ४ 


१.२१ 


१.२१ 


२२ . 


योगेश रामचंद्र जाधव 


३३८ 


०.८ 


०.८ 


७ . 


रामा आण्णा शिंदे 


२ ९ ४ 


०.४ 


०.४ 


२३ . 


सुशीला राजेंद्र आकुलकर 


३३८ 


०.४ 


०.४ 


८ . 


गंगाराम आण्णा शिंदे 


२ ९ ४ 


०.२ 


०.२ 


२४ . 


३३८ 


१.०४ 


१.० 


सुभास दगडु दोडके 
सर्जेराव 

बापू 

दोडके 


९ . 


शिवाजी सखाराम शिंदे 


२ ९ ४ 


०.८ 


०.८ 


२५ . 


३३८ 


०.४ 


०.४ 


१० . 


विलास कांता शिंदे 


२ ९ ४ 


०.८१ 


०.८१ 


२६ . 


गणेश रुस्तुम उगले 


३३ ९ 


१.२१ 


१.२ 


११ . 


दिलीप कांताराम शिंदे 


२ ९ ४ 


०.८१ 


०.८१ 


२७ . 


अशोक गोविंद जाधव 


३३ ९ 


१.१८ 


१.१८ 


१२ . 


संतोष लक्ष्मण जाधव 


२ ९ ५ 


१.५५ 


१.५० 


२८ . 


सय्यद मुक्तार सय्यद नवाब ३४० 


१.२ 


१.२ 


१३ . 


संतोष लक्ष्मण जाधव 


२ ९ ५ 


१.५४ 


१.५४ 


२ ९ . 


सत्तार पीर मोहम्मद 


३४० 


०.१ 


०.१ 


१४ . 


उमेश नारायण आस्कंद 


२ ९ ० 


०.६८ 


०.६८ 


३० . 


विजय लक्ष्मण म्हस्के 


३४० 


०.८ 


०.८ 


११.०२ 


३१ . 


ऋषिकेश सखाराम आस्कंद 


३४० 


३ . 


३ . 


एकुण ११.१२ 
ओ.एल.- १ / एस.एम.- २ / मा - ९ / वि -२६ 


३२ . 


महेश सखाराम आस्कंद 


३४० 


३.३ 


३.२ 


१ . 


धर्मराज आसाराम डवले 


३१८ 


०.८१ 


०.८ 


३७.८४ 


२ . 


पार्वतीबाई आसाराम डवले 


३१८ 


०.६० 


०.६० 


एकुण ३ ९ .१६ 
ओ.एल.- २ / एस.एम.- २ / मा -९/ वि -२६ 
प्रदुम्न अण्णासाहेब आस्कंद 

३१६ ०.४ 


१ . 


६ . 


०.४ 


मारोती शेटीबा फुलारे 


३ . 


३१८ 


०.६ 


०.६ 


२ . 


बंडु नारायण शेटे 


३१५ 


०.६ 


०.६ 


४ . 


रुस्तम गणपत उगले 


३१८ 


२.२ 


१.१ ९ 


३ . 


३१५ 


०.५५ 


०.५५ 


५ . 


सुभास निवृत्ती आस्कंद 


३१८ 


०.७ 


०.७ 


संजीवणी बंडु शेटे 
शेख युनुस शेख 

सुभान 


४ . 


३१५ 


०.८१ 


०.८१ 


६ . 


आर्चनाबाई गजानन आस्कंद 


३१८ 


०.४ 


०.४ 


५ . 


भगीरथ अण्णासाहेब आस्कंद ३१७ 


१.२८ 


१.२५ 


७ . 


दत्ता धुराजी आस्कंद 


३१८ 


०.१ ९ 


०.१ ९ 


६ . 


परमेश्वर अण्णासाहेब आस्कंद ३१६ 


०.२ ९ 


०.२ ९ 


८ . 


धर्मराज आसाराम डवले 


३१८ 


०.७ 


०.७ 


७ . 


३१६ 


आश्रुबा तुकाराम भोसले 


०.४१ 


०.४१ 


९ . 


पार्वतीबाई आसाराम डवले 


३१८ 


०.७ 


०.७ 


८ . 


पारुबाई रामदास साळुके 


३१६ 


०.४ 


०.४ 


१० 
. 


धनंजय लक्ष्मण कोल्हे 


३३५ 


५.२८ 


५.२५ 


१०४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन, २-८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


विमोचक लाभधारक यादी श्री.दत्त पाणीवापर संस्था आंतरवाली (टेंभी) 

ओ.एल -३ / एस.एम.- २/ मा - ९/ वि -२६ 


विमोचक लाभधारक यादी श्री.दत्त पाणीवापर संस्था आंतरवाली ( टेंभी) 

टेल /एस.एम.-२/मा-९/वि-२६ 
अ.क्र . लाभारकाचे नाव 

गट 

| ला.ला . भिजणारे 
क्षेत्र क्षेत्र 


अ.क्र लाभारकाचे नाव 


क्र . 


गट 


ला.ला. | भिजणारे 
क्षेत्र क्षेत्र 


क्र . 


१ . 


आसाराम दामू आस्कंद 


३४८ 


१.८ 


१.७५ 


१ . 


शेख आयुब शेख इब्राहिम 


३१७ 


०.५५ 


०.५५ 


२ . 


महेश राजेश्वर कोल्हे 


३४८ 


०७२ 


०.७२ 


२ . 


शेख गनी शेख इब्राहिम 


३४१ 


०.४४ 


०.४४ 


३ . 


आश्रुबा शामराव मोरे 


३६० 


०.७१ 


०.७० 


३ . 


रंगनाथ गणपत बोंढारे 


३४७ 


१.१ ९ 


१.१७ 


४ . 


भगवान शामराव मोरे 


३६० 


१.३ 


१.३ 


४ . 


सखाराम रामभाऊ बोंढारे 


३४७ 


१.१८ 


१.१७ 


५ . 


नंदराज निवृत्ती आस्कंद 


३६० 


०७८ 


०.७५ 


५ . 


राजाभाऊ गणपत बोंढारे 


३४७ 


१.१८ 


१.१७ 


६ . 


आसाराम दामू आस्कंद 


३४८ 


१.८ 


१.८ 


६ . 


दीपक आसाराम आस्कंद 


३४८ 


०.४० 


०.४ 


७ . 


कौशल्याबाई आसाराम 


३४८ 


१.८२ 


१.८ 


येशवंत आसाराम आस्कंद 


३४८ 


०.४ 


०.४ 


आस्कंद 


एकुण | ५.३४ 


५.३ 


८ . 


३४ ९ 


०.६ 


०.६ 


९ . 


३६० 


१.२३ 


१.२ 


१० . 


३४ ९ 


०.४ 


०.४ 


१ . 


१.६ 


शेख जाफर शेख मिठ्ठ 
कोंडाबाई तुकाराम बोंढरे 
अयुब शेख इब्राहिम कुरेशी 
अरबाझ मुबारख कुरेशी 
भागुबाई रुस्तुम उगले 
मुकुंद रुस्तुम उगले 


११ . 


३६० 


०.४ 


०.४ 


२ . 


०.६३ 


| १२ . 


१५७ 


०.८३ 


०.८३ 


ओ.आर.- १ / एस.एम.- २ / मा - ९ / वि -२६ 
रामभाऊ नामदेव सुराशे ३४२ १.६४ 
लक्ष्मण नामदेव सुराशे ३४२ 

०.६३ 
संदिपान रामभाऊ सुराशे ३४२ ०.८ 
आयुब इब्राहिम कुरेशी ३४२ ०.६ 
परमेश्वर लक्ष्मण सुराशे 

३१७ ०.८ 
अशोक लक्ष्मण सुराशे ३४२ ०.८ 


३ . 


०.८ 


१३ . 


१५७ 


०.८३ 


०.८३ 


४ . 


०.६ 


| १४ . 


जालिंदर जगन आस्कंद 


१५८ 


१.२५ 


१.२ 


५ . 


०.८ 


१५ . 


गणेश जनार्धन आस्कंद 


१५८ 


१.२५ 


१.२ 


६ . 


०.८ 


| १६ . 


सुनिता सुभाष आस्कंद 


१५ ९ 


०.७६ 


०.७६ 


७ . 


कल्याण दगडु आस्कंद 


३१४ 


०.४ 


०.४ 


१७ . 


महेश नारायण आस्कंद 


१६० 


०.६७ 


०.६७ 


८ . 


राधेश्याम दगडु आस्कंद 


३१४ 


०.४ 


०.४ 


१८ . 


नवनाथ रामनाथ आस्कंद 


१६२ 


०.८२ 


०.८ 


९ . 


३१४ 


०.४ 


०.४ 


गजानन दगडु आस्कंद 
गणेश नारायण आस्कंद 


एकुण | १७.९ ७ 


१७.७१ 


१० . 


३१४ 


१ . 


१ . 


उपसा सचिन / मा - ९ / वि -२६ 


११ . 


गवळणबाई नारायण आस्कंद 


३१४ 


१.१ 


१ . 


धनंजय लक्ष्मण कोल्हे 


३३५ 


५.२८ 


५.२८ 


एकुण ८.१७ 


८.०३ 


मुकुंद लक्ष्मण कोल्हे 


३३५ 


५.२ ९ 


५.२ ९ 


ओ.आर.- २ / एस.एम.- २ / मा - ९ / वि -२६ 


संताबाई बापूराव पवार 


२ ९ ० 


०.५ 


०५ 


१ . 


राजाभाऊ गणपत बोंढारे 


३४७ 


०.८ 


०.८ 


एकुण ११.०७ 


११.०७ 


२ . 


आत्माराम नाथा बोंढारे 


३४६ 


१.२८ 


१.२७ 


३ . 


किसन नाथा बोंढरे 


३४६ 


१.२१ 


१.२० 


पा.वा. चे एकुण क्षेत्र 


२५ ९ .३३ 


४ . 


कौसल्याबाई आ . आस्कंद 


३४८ 


१.८२ 


१.८ 


मुकुंद लक्ष्मण कोल्हे 


२५६.५५ 


५ . 


दीपक आसाराम आस्कंद 


३४८ 


०.४ 


०.४ 


फरक 


२.७८ 


६ . 


यशवंत आसाराम आस्कंद 


३४८ 


०.४ 


०.४ 


भिजणारे क्षेत्र 


हे . ११.०७ 


७ . 


योगेश आसाराम आस्कंद 


३४८ 


०.४ 


०.४ 


दिनांक : १६ सप्टें . २०२० 


८ . 


महेश राजेश्वर कोल्हे 


३४८ 


०.८१ 


०.८ 


कार्यकारी अभियंता , 

जायकवाडी पाटबंधारे विभाग , 
नाथनगर ( उत्तर ) पैठण, जि . औरंगाबाद . 


एकुण ७.१२ 


७.०७ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन, २-८ , 


शके १ ९ ४२ 


१०४७ 


९ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार, 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
-२०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करण्यात असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, भोकर 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गाव मौ . नारवट तालुका भोकर जिल्हा नांदेड 


अधिसूचना 
क्र .२०१८ / म -२ / भूसं/ एलएनक्यु / उविअभो/प्रक्र .- ०२.- ज्याअर्थी भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ 
च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र.संकिर्ण १ ९ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ , दिनांक १ ९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड 
ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नांदेड 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनसाठी असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनु.क्र 


भुमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 

०.३६ 


१ 


५२ 


२ 


५२ 


०.०२ 


एकूण 


०.३८ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - अतिरीक्त भुसंपादन प्रस्ताव 

अतिरीक्त भुसंपादन प्रस्ताव - नारवट सती तलाव 
क्र .१ च्या बुडीत क्षेत्रासांठी मौ . नारवट ता . भोकर जि.नांदेड . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- जलसिंचनासाठी भूसंपादन करणे. 
समाजाला मिळणारे लाभ : - जलसिंचनासाठीच्या पायाभूत सोयीसुविधेमध्ये 
भर पडत आहे . ( आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - 

( लागू नाही) 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . - 

( लागू नाही .) 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भुधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागू 


नाही. 


टिप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी, भोकर 
ता . भोकर जि.नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 
दिनांक : ०१/ ० ९ / २०२० 
ठिकाण : भोकर 

राजेंद्र खंदारे 
उपविभागीय अधिकारी , भोकर . 


१०४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन, २-८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१० 


अ.क्र . 


भुमापन क्रमांक 


क्षेत्र 
( हे.आर. मध्ये ) 


सोडून देण्यात आलेले जमीनीचे 

आदमासे क्षेत्र हे.आर. 


किंवा गट नंबर 


८ 


३७ 


०.४६ 


९ 


३८ 


००८ 


१० 


३८ 


०.०६ 


११ 


३८ 


०.०६ 


१२ 


३८ 


०.०६ 


१३ 


३८ 


०.२२ 


१४ 


३८ 


०.२२ 


१५ 


३८ 


०.२० 


१६ 


३ ९ 


०.३० 


१७ 


४० 


०.४३ 


१८ 


४० 


०.२ ९ 


१ ९ 


४१ 


०.१५ 


२० 


४२ 


०.१८ 


२१ 


०.१३ 


४३ 
पांदन 


२२ 


०.०४ 


जिल्हाधकारी यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम १ ९ ) 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 

क्र .२०१३ / उपविअ/ भूसं / शरीफाबाद /सिआर- ७६.- ज्याअर्थी समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, अधिसुचना क्रमांक 
७ दिनांक २५-३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसुची 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र .८ , नांदेड विभागाच्या 
खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 

आणि ज्याअर्थी नांदेड (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारत घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे , आणि 
म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे 
याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
कलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव : मौ . शरीफाबाद , तालुका : धर्माबाद , जिल्हा : नांदेड . 


एकूण ४.४६ 

०.१५ 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - इसापुर उजव्या कालव्यावरील करखेली शाखा कालव्या 
वरील अंत वितरीका एल एम १ , एल एम ४ वरील आर एल एम १ सा . 
क्र . २६० ते १८०० , २६४० व ५२० ते ७८० मी . मौ . शरीफाबाद, 
ता . धर्माबाद, जि.नांदेड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - इसापूर उजव्या कालव्यावरील करखेली 
शाखा कालव्या वरील अंत वितरीका एल एम १ , एल एम ४ वरील 
आर एल एम १ सा . क्र . २६० ते १८०० , २६४० व ५२० ते ७८० मी . 
मौ . शरीफाबाद, ता . धर्माबाद , जि.नांदेड . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व पायाभूत 
सुविधा. 

अनुसूची- तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
गावाचे नाव : मौ . शरीफाबाद , तालुका : धर्माबाद , जिल्हा : नांदेड . 

भुमापन क्रंमाक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 


अ . क्र . 


- 


लागु नाही 


अ . क्र . 


भुमापन क्रमांक 


क्षेत्र 
( हे.आर. मध्ये ) 


सोडून देण्यात आलेले जमीनीचे 

आदमासे क्षेत्र हे.आर. 


किंवा गट नंबर 


१ 


२८ 


०.०१ 


२ 


२८ 


०.८४ 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( लागु नाही ) 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यांचे कार्यालयात करता येईल . 
नांदेड , दिनांक : ०३/०७/२०२० 

जिल्हाधिकारी नांदेड 


३ 


२८ 


०.०५ 


३५ 


०.४१ 


४ 
५ 
६ 


३६ 


०.०७ 


६ 


०.२ ९ 


३६ 
३६ 


७ 


०.०६ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD ,AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . २१ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


१ 


अध्यक्ष नगर परिषद उस्मानाबाद यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे 

कलम ३७ अन्वये सुचना 


जाहीर सुचना 


क्र . २५८४/ २०.- ज्या अर्थी , उस्मानाबाद शहराची ( वाढीव हद्द ) विकास 
योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ 
( १ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाची नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . 
टी.पी.एस. ९ ४१५ / ३ ९ ३ / प्र.क्र २५३ / २०१५ नवि ३० दिनांक ० ९ / ० ९ / २०१६ 
अन्वये मंजूर झाली असुन ती ४/१२/२०१६ पासून अंमलात आली आहे. 
(त्यापुढे जिचा उल्लेख उक्त विकास योजना असुन ) 

ज्या अर्थी, उस्मानाबाद नगर परिषदेने त्याची सर्वसाधारण सभा ठराव 
क्र . ०२ दिनांक १३ / ० ९ / २०१ ९ अन्वये मंजूर विकास योजना ( वाढीव हद्द ) 


मध्ये उक्त अधिनियमच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये मंजूर विकास योजनेत 
सर्वे नं ६७४ जमिनीतील अंदाजे क्षेत्रफळ १५ हे २० आर व सर्वे नं ६८१ 
मधील जमिनीचे अंदाजे क्षेत्रफळ ६ हे ३५ आर शेती विभागातून वगळून 
रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरविले आहे . 

वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगाने दर्शविण्यात 
आलेली आहे . ज्या आर्थी उक्त फेरबदलाबाबत जनतेकडून सुचना व 
हरकती मागविण्या करीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये सुचना 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. जे नागरीक ही सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिध्द झाल्या पासून ३० दिवसाच्या आत त्यांच्या सुचना व 
हरकती लेखी स्वरुपात सादर करतील त्यांचाच विचार उक्त प्रस्ताव 
शासनाकडे अंतीम मंजूरीसाठी सादर करणेपुर्वी ही नगर परिषद करतील. 

विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा 
नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल . 


अ . क्र . 


सर्वे नंबर 


क्षेत्रफळ अंदाजे 


विद्यमान वापर 


प्रस्तावित वापर 


१ 


६७४ 


१५ हे . २० आर 


शेती वापर 


रहिवाशी 


२ 


६८१ 


०६ हे . ३५ आर 


शेती वापर 


रहिवाशी 


स्थळ नगर परिषद उस्मानाबाद . 
दिनांक - १ / ० ९ / २०२० . 


मकरंद शुरसेन राजेनिबांळकर , 

अध्यक्ष 
नगर परिषद, उस्मानाबाद . 


६६ 


६७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


२ 
अध्यक्षा नगर पंचायत यांजकडून जाहिर सुचना 


-२८ ( २ ) अन्वये स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने सुनावणी घेउन त्यांचा 
अहवाल नियोजन प्राधिकरणास दिनांक २१.०८.२०२० रोजी सादर केला 
आहे . नियोजन प्रधिकरणाने नियोजन समितीच्या अहवालावर साकल्याने 
विचार करुन अधिनियमाचे कलम -२८( ४ ) अन्वये काही बदल करुन प्रारुप 
विकास योजना वडवणी उक्त अधिनियमाच्या कलम -३० नुसार शासनास 
मंजूरीसाठी सादर करण्याचे दिनांक २७-०८-२०२० रोजीच्या सर्वसाधारण 
सभेमध्ये ठरविले आहे . 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 

२८ ( ४ ) नुसार ) 
जा.क्र ./ नपंव / प्रा.वि.यो / ५२८ दि .२२ / ० ९ / २०२० वडवणी नगर पंचायतीने 
(यापूढे उक्त नियोजन प्राधिकरण म्हणून संबोधिलेले) त्यांच्या सर्वसाधारण 
सभेचा ठराव क्रं .२ दिनांक ११.१२.२०१ ९ अन्वये वडवणी शहराची प्रारुप 
विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम -१ ९ ६६ 
( यापुढे उक्त अधिनियम म्हणून संबोधिलेले) 
च्या कलम -२६ ( १ ) नुसार प्रसिध्द केली असून सदर अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक १८ / १२ / २०१ ९ 
रोजी प्रसिध्द झालेली आहे. सदरहू प्रसिध्द झलेल्या प्रारुप विकास योजनेवर 
विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सुचना बाबत उक्त अधिनियमाचे कलम 


त्यानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम -२८ ( ४) नुसार प्रारुप विकास 
योजने मधील प्रस्तावित केलेले बदल सोबतच्या यादी नुसार प्रपत्र अ मध्ये 
दर्शवून प्रसिध्द करण्यात येत आहेत . सदरहू बदल दर्शविणारा प्रारुप 
विकास योजनेचा नकाशा नगर पंचयात वडवणी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या आवलोकनार्थ ठेवण्यात 
आला आहे . 


प्रपत्र अ 


प्रारुप विकास योजना - वडवणी 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-१ ९ ६६ चे कलम -२८- ( ४ ) अन्वये प्रस्तावित बदल दर्शविणारा पशील 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे कलम महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम -१ ९ ६६ चे कलम - २८- ( ४ ) 
२६ अन्वये प्रसिध्द विकास योजनेतील तपशील 

खालील नियोजन प्राधिकरणाचा निर्णय 
२ . 

३ . 


१ . 


१ . 


आ.क्र .१ खेळाचे मैदान व १८ मी . डि.पी. रोड 


या आरक्षणा खालील व १८ मी . रस्त्या खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत 


ठराव नुसार वगळुन रहिवास विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . 


तसेच हे आरक्षण ग.नं .२३,२४,६४ ९ व ६५० या गट नंबर मध्ये नकाशावर 


दर्शविल्याप्रमाणे स्थलांतरीत येत आहे. 


२ . 


आ.क्र .२ बगीचा 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळून 


निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


३ . 


आ.क्र . ३ दुकान केंद्र व भाजीबाजार 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 


निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे. तसेच हे आरक्षण 


ग.नं .४२० मध्ये नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे . 


४ . 


आ.क्र .४ बगीचा 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार 


५ . 


आ.क्र . ५ बगीचा 


वगळन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . व हे 


आरक्षण ग.नं .१२ ९ मध्ये नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे स्थलांतरीत 


६ . 


आ.क्र .६ आठवडी बाजार व १८ मी . डी.पी.रोड 


करण्यात येत आहे. 
या आरक्षणा खालील व १८ मी.रस्त्या खालील संपूर्ण क्षेत्र नगर पंचायत 
ठरावा नुसार वगळुन निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे. 


तसेच १८ मी.डी.पी रोड नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे नव्याने प्रस्तावित 


करण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


६८ 


७ . 


आ.क्र .६ ( A ) पार्कीग 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 
रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच हे आरक्षण 


ग.नं .२१७ मध्ये नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात 


येत आहे . 


८ . 


आ.क्र . ७ बगीचा 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 
रहिवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . तसेच हे आरक्षण 


ग.नं .२१७ मध्ये नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात 


येत आहे. 


९ . 


आ.क्र .८ हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 


निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच हे आरक्षण 


ग.नं .६३५ व ६३६ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात 


येत आहे . 


१० . 


आ.क्र.९ खेळाचे मैदान 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 
निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच हे आरक्षण 


ग.नं .२२१ , ३ ९ ६ व ३ ९ ७ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे स्थलांतरीत 


करण्यात येत आहे . 


११ . 


आ.क्र .१० सांस्कृतीक सभागृह 


१२ . 


आ.क्र .११ बगीचा 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . 
या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . 
या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार 
वगळून निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . 
या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे 


१३ . 


आ.क्र .१२ प्राथमिक शाळा माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान 


१४ . 


आ.क्र . १३ स्मशानभूमि 


१५ . 


आ.क्र .१४ खेळाचे मैदान 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . 


१६ . 


आ.क्र .१५ बगीचा 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 


निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच हे आरक्षणं ग.नं ४४४ 


मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे . 


१७ . 


आ.क्र . १६ फायर ब्रिगेड 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 
निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . तसेच हे आरक्षण 


ग.नं .६३७ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात 


येत आहे . 


६ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१८ . 


आ.क्र .१ ९ बगीचा 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार 


वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


१ ९ . 


आ.क्र .२० खेळाचे मैदान 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार 


वगळुन निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे. 


२० . 


आ.क्र .२७ शासकीच विश्रामगृह 


आरक्षण क्र . २७ हे आरक्षण ग.नं .६१४ व ६२२ मध्ये नगर पंचायतीच्या 


ठराव नुसार नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे 


२१ . 


आ.क्र . २८ हेलीपॅड व १५ मी . रोड 


आरक्षण क्र . २८ हे आरक्षण ग.नं .६१३ व ६२ ९ मध्ये नगर पंचायतीच्या 


ठराव नुसार नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे . तसेच या आरक्षणा 


खालील जागेत जाण्यासाठी ग.नं .६१३ व ६२ ९ च्या हद्दीवरुज १५ मी रुंद 


रस्ता नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


२२ . 


| आ.क्र . २ ९ बस स्टॅन्ड 


आरक्षण क्र . २९ ( क्षेत्र १.६० हे ) हे आरक्षण ग.नं. ६५५ मध्ये नगर 
पंचायतीच्या ठरावा नुसार नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


२३ . 


१८ मी . डी.पी.रोड 


ग.नं. १ ९ व २० मधील १८ मी.डी.पी.रोड खालील क्षेत्र वगळुन निवासी 


विभागात करण्यात येत आहे. व १८ मी.डी.पी रोड नकाशावर दर्शविल्या 


प्रमाणे नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


२४ . 


१८ मी.डी.पी.रोड 


ग.नं. ४१३,६३२,६३३ व ६३० मधून प्रस्तावित असलेल्या १८ मी.रुंद 


डी.पी. रोड खालील जागा वगळून निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात 


येत आहे. तसेच हा १८ मी रुंद रस्ता ग.नं .४१३,६३३,६३४,६३५ व ६३० 


मधुन नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


२५ . 


ग.नं.६२ ९ , ६१३,६१४,६२२ 


या ग.नं. मधील शेती / नाविकास विभागातील क्षेत्र नगर पंचायतीच्या 


ते ६२६,५६१ ते ५६६,५७२,५३२ ते ५३४ , 


ठरावा नुसार वगळून निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे 


५३६ ते ५४० 
२६. आ.क्र . २५ बगीचा 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 
निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . तसेच हे आरक्षणं ग.नं ६३० 


मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे. 


२७ . 


आ.क्र . २२ आरोग्य केंद्र 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 


निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . तसेच हे आरक्षणं ग.नं ६३० 


मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे . 


२८ . 


आ.क्र .२६ आय टी आय 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 
निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच हे आरक्षणं ग.नं ६३० 


मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे. 


२ ९ . 


आ.क्र . २३ स्टेडियम 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 


निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे. तसेच हे आरक्षणं ग.नं ६३० 


मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


७० 


३० . 


आ.क्र . २४ शैक्षणिक संकुल 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायत ठरावा नुसार वगळुन 
निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . 
या ग.नं. मधील मंजुर अभिन्यास प्रारुप विकास योजनेच्या नकाशावर 
नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसर दर्शविण्यात येत आहेत. 


३१. ग.नं. ६३६,४० ९ ,व ४१६,४२४,४२६ 


४४३,४६२,४६३,४०३,५३१,०६,०७ 


६४७,२ ९ ,४४,०१ ,व १३५ मधिल अभिन्यास 


३२ . 


१० मी रूंद वळण रस्ता 


ग.नं.४५,४८,५० ते ५२,५६ ते ५ ९ मधील ३० मी . रुंद वळण रस्त्याखालील 


जागा वगळून निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे. व हा वळण 


रस्ता ग.नं. १२ ९ , ५६ , ते ५ ९ , ५० ते , ५२ ,व ४५ , या गट नंबर मध्ये नकाशावर 


दर्शविल्या प्रमाणे नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे . तसेच दक्षिण उत्तर १२ 


मी रुंद रस्ता पर्यंत सलग करण्यात येत आहे . 


३३ . 


ग.नं. ५ ९ शेती विभाग 


या ग.नं. मधील शेती/ नाविकास विभागातील क्षेत्र नगर पंचायतीच्या 


ठरावा नुसार वगळून निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे 


३४ . 


१२ मी रुंद रस्ता ग.नं .२१ ९ 


ग.नं. २१ ९ मधील १२ मी रुंद रस्ता नगर पंचायतीच्या ठरावा नूसार 


अभिलेखा प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


३५ . 


ग.नं .१५ व ग.नं .१८ मधील 


ग.नं. १५ व ग.नं. १८ मधील प्रारप विकास योजनेच्या नकाशात दर्शविलेला 


अभिन्यास वगळून ती जागा निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . 


३६ . 


विदयमान स्मशान भुमी 


ग.नं. १ मध्ये नगर पंचायतीच्या ठराव नुसार विदयमान स्मशान भुमी 


दर्शविण्यात येत आहे . 


३७ . 


विदयमान ए.पी.एम.सी 


बीड परळी राष्ट्रीय महामार्ग व धारुर राज्य रस्त्यावरील विदयमान 


ए.पी.एम.सी च्या जागेत वाणिज्य वापरात दर्शविलेली जागा नगर 


पंचायतीच्या ठरावा नुसार नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे रहिवास विभागात 


दर्शविण्यात येत आहे . 


( प्रशांत व्य . पाटील ) 


( सौ . मंगल राजाभाउ मुंडे) 


मुख्याधिकारी, 


अध्यक्षा 


नगर पंचायत , वडवणी 


नगर पंचायत , वडवणी 


, 


७१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


By President,Nagar Panchayat Public Notice 
( By chief offcer Nagar Panchayat Wadwani U / s 28 ( 4 ) 
of Maharashtra regional Town Planning Act 1966 No / 
NPW /DP / -528 /2020 DATE 22/9/2020 Wadwnai Nagar 
Panchayat ( here in after referred to as the said Plan 
ning authority ) vide its resolution Number 02 date 
11.12.2019 has published the draft development plan 
of Wadwani U / S 26 ( 1 ) of MRTP Act 1966 ( here in after 
referred to as said act ) in the Maharashtra Govern 
ment Gazette Aurangabd Division supplement part - 
1 A date 18 Dec. 2019 The Planning Committee Ap 
pointed U / S 28 ( 2 ) of this said act after hearing the 
suggestion and objections received for the said draft 
development plan submitted its report to planning 
authority of date 21.08.2020 . After considering the 

PROFORMA A 


planning committee the said Planning authority had 
made some changes U / s 28 ( 4 ) of the said act to the 
draft development plan and has decided in its gen 
eral body date 27.08.2020 to submit the draft devel 
opment plan for sanction to government U / s 30 of 
the said act . 

The list of changes made U / s 28 ( 4 ) by 
the planning authority in the said draft development 
plan are hereby published as appendix - A as per the 
provisions of the said act.The draft development plan 
of Wadwani showing the above changes is kept open 
for inspection of the public in the office of Nagar 
panchayat , and Assistant Director of Town Planning 
office Beed during the office hours in the working 
days . 


DRAFT DEVELOPMENT PLAN -WADWANI 
Details of proposed modifications as per section- 28 ( 4 ) of Maharashtra regional and town planning act -1966 
Sr.nd Details of published development plan as per section 

Decision of planning authority as per section 28 ( 4 ) of Maharashtra 
26 of Maharashtra regional and town planning act - 

regional and town planning act 1966 
1966 


1 


2 . 


3 . 


1 


Site no 1- Play Ground & 18m.D.P. Road 


The area under this site & 18m D.P. road is deleted 
and included in residential zone & the site is relo 
cated in G.no.23 , 24,649, & 650 shown on the plan , as 
per resolution of planning authority, 


2 


Site no 2- Garden 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone as per resolution of planning authority 


3 


Site no 3- Shopping center and vegetable 
market 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone & the site is relocated in G.no 420 as per 
resolution of planning authority 


4 


Site no 4 - Garden 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone as per resolution of planning authority 


5 


Site no 5 - Garden 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone & the site is relocated in G.no 129 as per 
resolution of planning authority 


6 


Site no 6 - Weekly Market & 18m D.P. Road 


The area under this site & 18m D.P.road is deleted 
and included in residential zone as per resolution of 
planning authority & The 18m D.P. road is realign as 
shown on the plan . 


7 


Site no 6 ( A ) Parking 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone & the site is relocated in G.no.217 as 
per resolution of planning authority 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


७२ 


8 . 


Site No.7 Garden 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone & the site is relocated in G.no.217 as per 
resolution of planning authority 


9 


Site no -8 housing for urban poor 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone & the site is relocated in G.no.635,636 , as 
per resolution of planning authority 


10 


Site no -9 Play Ground 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone and this site is relocated in G.No. 
221,396 , & 397 shown on the plan as per resolution of 
planning authority 

Area under this site is deleted and included in 
residential zone as per resolution of planning 
authority 


11 


Site no - 10 Cultural centre 


12 


Site no 11 garden 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone as per resolution of planning author 
ity 


13 


Site no - 12 primary school,High 
School and play ground 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone as per resolution of planning 
authority 


14 


Site no 13- Cremition Ground 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone as per resolution of planning author 
ity 


Site no -14 Play ground 


15 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone as per resolution of planning 
authority 


16 


Site no 15 Garden 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone & the site is relocated in G.NO 444 
Shown on plan as per resolution of planning au 
thority 


17 


Site no 16- Fire Brigade 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone & the site is relocated in G.NO 637 
Shown on plan as per resolution of planning au 
thority 


18 


Site no 19 Garden 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone as per resolution of planning author 


ity 


693 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


19 


Site no 20 Play Ground 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone as per resolution of planning 
authority 


20 


Site no 27 Govt . Rest house 


Site no.27 Govt . Rest house is newly proposed in 
G.No.614,622 , shown on the plan as per resolution of 
planning authority 


Site no 28- Heli Pad & 15m 


21 


Road 


Site no.28 Heli Pad & 15m Road is newly pro 
posed on boundary of G.No.613 & 629 , shown on 
the plan as per resolution of planning authority 


22 


Site no 29 Bus Stand 


Site no.29 Bus Stand ( Area 1.60 Ha ) is newly 
proposed in G. No.655 shown on the plan as per 
resolution of planning authority 


23 


18m D.P. Road 


The area under 18 m D.P. Road in G.no , 19 & 20 is 
deleted and included in residential Zone and the 
new alignment of 18m road is proposed shown on 
the plan as per resolution of planning authority 


m 


24 


18m D.P. Road 


The area under 18 

D.P. Road in 
G.no.413,632,633 , & 630 is deleted and included in 
residential Zone and the new alignment of 18m 
road is proposed in G.No.413 , 633 , 634,635 , & 630 
shown on the plan as per resolution of planning 
authority 


25 


Go.n0629,613,614,622 , to 
626,561 to 566 , 572,532 to 
534,536 to 540 


No Development zone Area of these G.No.is de 
leted and included in residential zone as per reso 
lution of planning authority 


26 


Site No. 25 Garden 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone & the site is relocated in G.NO 630 
Shown on plan as per resolution of planning au 
thority 


27 


Site no.22 Health Centre 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone & the site is relocated in G.No 630 
Shown on plan as per resolution of planning au 
thority 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० : आश्विन , २-८ , शके १ ९ ४२ 


७४ 


28 


Site no 26 ITI 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone & the site is relocated in G.No 630 
Shown on plan as per resolution of planning au 
thority 


29 


Site no 23 Stadium 


Area under this site is deleted and included in resi 
dential zone & the site is relocated in G.No 630 
Shown on plan as per resolution of planning au 
thority 


30 


Site no 24 Education Complex 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone as per resolution of planning 
authority 


31 


Sanction Layout in G. No. 636 , 
409,416 , 424,426,444,462,463,403,531 , 
06,07,647 , 29,44,01 & 135 


Sanction Layouts in these G.no.are shown on the 
plan as per resolution of planning authority 


32 


30m Ring road 


The area under 30m Ring road in g.no 45 , 48 , 50 , 
52,56 , to 59 is deleted and included in residential 
zone & the alignment of 30m ring road is Newly 
proposed in g.no.129,56 to 59,50 to 52 and 45 shown 
on the plan & North - South 12m D.P. Road is con 
tinue up to ring road as per resolution of planning 
authority 


33 


G.no59 


The area in No Development zone is deleted and 
included in residential zone as per resolution of 
planning authority 


34 


12m road G.No.219 


As per recored 12m Ring road is rearranged & 
proposed by Nagar Panchat . 


35 


Layout in G. No.15 & 18 


Layout in G.No.15 & 18 is deleted and included in 
residential zone . 


36 


Existing Cremition Ground 


Existing Cremition Ground in G.no.1 is shown as 
per resolution of planning authority 


37 


Existion A.P.M.C. 


The existing strip of land on Beed Parli National 
highway & Dharur Road shown in commercial zone 
is deleted and included in residential zone as per 
resolution of planning authority 


( Prashant V.Patil) 

Chief officer 


( Sou . Mangal Rajabhau Munde ) 

President 
Nagar Panchayat Wadwani 


Nagar Panchayat , Wadwani 


औ . भाग -१ - अ-२१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD ,AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


